महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि 
सेवा, गट-ब संवर्गात पदोन्नतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २१२०/प्र.क्र.१७०/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: १० मार्च, २०२२. 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दि. ०७/०५/२०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि. १४/०७/२०२१. 
३) कृषि व पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-१९२१/प्र.क्र.२२/१६-अे, दि. १४/०७/२०२१ 


झासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील (वेतनश्रेणी S-94 : ४१८००-१३२३००) खालील 
अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (वेतनश्रेणी 85-१६: ४४९००-१४२४००) या संवर्गात त्यांना वाटप झालेल्या 
महसूली विभागात व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती 
पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिका-याचे नांववपदनाम व वाटप झालेला पदोन्नतीने पदस्थापना 

सध्याची पदस्थापना महसूली विभाग 
| a | २ ३ 1६8 

वि श्री.संभाजी भाऊसो पटकुरे, पुणे तालुका कृषि अधिकारी, पलुस, जि. 
मंडल कृषि अधिकारी, तासगांव, ता. सांगली. 
तासगाव, जि. सांगली 

२ श्री.प्रविण बब्रुवाहन ओहोळ, कौकण-१ ।जिल्हा मृद चाचणी व मृद सर्वेक्षण 
मंडळ कृषि अधिकारी, आचरा, ता. अधिकारी, जि. सिंधुदुर्ग 
मालवण, जि. सिंधुदुर्ग 

3 श्री.रविंद्र सिताराम इंगोले अमरावती । तालुका कृषि अधिकारी, मंगरूळपीर, जि. 
मंडळ कृषि अधिकारी, आसेगांव ता. वाशिम. 
मंगळूरपीर जि.वाशिम 

8 श्री.रामचंद्र साहेबराव माळी, पुणे तालुका कृषि अधिकारी, दक्षिण सोलापूर, 
कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी जि. सोलापूर 
कार्यालय, द.सोलापूर जि.सोलापूर 

4 श्री.शिवाजी जिवल्या राऊत, नाशिक तालुका कृषि अधिकारी, जळगांव, जि. 
मंडल कृषि अधिकारी, विसरवाडी जळगांव 
ता.नवापूर जि.नंदूरबार 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २१२०/प्र.क्र.१७०/१५ अ 


अ.क्र अधिका-याचे नांववपदनाम व वाटप झालेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
सध्याची पदस्थापना महसूली विभाग 

६ श्री.कुंडलीक रामचंद्र माळवे, पुणे तालुका कृषि अधिकारी, पाटण, जि. 
कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि सातारा. 
अधिकारी, सोलापूर 

७ श्री.प्रशांत विठ्ठल देसाई, नाशिक जिल्हा बिज प्रमाणिकरण अधिकारी, 
मंडळ कृषि अधिकारी, हातेड, ता. जळगाव, जि. जळगाव. 
चोपडा, जि. जळगाव 

é श्री.प्रदिपकुमार विश्वासराव निकम, नाशिक मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे. 
मंडल कृषि अधिकारी, मारवाड, ता. 
अमळनेर, जि. जळगाव 

९ श्री.अनिल रामचंद्र फोडे, पुणे तालुका कृषि अधिकारी, गडहिंग्लज, जि. 
कृषि चिकित्सालय फळरोपवाटीका, कोल्हापूर. 
कुपवाड, ता. मिरज, जि. सांगली 

चिं ०___  श्री.अविनाश जगदीडा खैरनार, नाशिक तालुका कृषि अधिकारी, पेठ, जि. नाशिक 
मंडळ कृषि अधिकारी, मोलगी, ता. 
अक्कलकुवा, जि. नंदूरबार 

हिं १ श्री.सचिन पोपटराव शिदे, पुणे फलोत्पादन विद्यावेत्ता, प्रकल्प 
कृषि अधिकारी, (सांख्यिकी), कृषि अंमलबजावणी कक्ष, मा. बाळासाहेब ठाकरे 
आयुक्तालय, पुणे. स्मार्ट प्रकल्प, पुणे. 

१२ | atl. अंकुड लक्ष्मण टकले, नाशिक पुरवठा व मुल्य साखळी तज्ञ तथा जिल्हा 
मंडळ कृषि अधिकारी, वाळकी, ता. कृषि व्यवसाय सल्लागार, जिल्हा 
अहमदनगर, जि. अहमदनगर अंमलबजावणी कक्ष स्मार्ट प्रकल्प, 

अहमदनगर. 

१३ _ श्री.योगेश पुंजाराम faa, नाशिक तंत्र अधिकारी, विभागीय कृषि 
कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह- सहसंचालक कार्यालय, नाशिक. 
संचालक, नाशिक 

१४ श्री. नंदु भाऊसाहेब वाणी, पुणे तालुका कृषि अधिकारी, राजगुरूनगर 
मंडळ कृषि अधिकारी, वाडा, ता. खेड, जि. पुणे. 
राजगुरुनगर, जि. पुणे 

१५ | श्री. विजय दागु पवार, नाशिक मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह- जळगाव, जि. जळगांव. 
संचालक, नाशिक 

१६ | श्री.अभयकुमार किसनराव वडकुते, शि तालुका कृषि अधिकारी, गेवराई, जि. बीड. 


मंडळ कृषि अधिकारी, पुसद, ता. 
पुसद, जि. यवतमाळ 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २१२०/प्र.क्र.१७०/१५ अ 


अ.क्र | अधिका-याचे नांवव पदनाम व वाटप झालेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
सध्याची पदस्थापना महसूली विभाग 

१७ । श्री.किरण मोहनीराज विरकर, औरंगाबाद । तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषि 
कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, वैजापूर, जि. 
अधिकारी, जुन्नर, जि. पुणे औरंगाबाद. 

१८ | श्री.सागर नवनाथ बारवकर, औरंगाबाद ।तालुका कृषि अधिकारी, उमरगा, जि. 
कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि उस्मानाबाद. 
अधिकारी [गुनि], सोलापूर 

१९ । श्री.रमानाथ पोपटराव काल, गि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिट्र्स इस्टेट, 
मंडल कृषि अधिकारी, बिडकीन, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद. 
पैठण, जि. औरंगाबाद 

२० _ | श्री.दिलीप आत्माराम राऊत, औरंगाबाद ।तालुका कृषि अधिकारी, लातुर, जि. 
मंडळ कृषि अधिकारी, पानगाव, ता. लातुर. 
बार्शी, जि. सोलापूर 

२१ | श्री.अमोल eae क्षिरसागर, कौकण-१ ।|तालुका कृषि अधिकारी, गुहागर, जि. 
कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह- रत्नागिरी. 
संचालक, कोल्हापूर 

22. श्री.तात्याबा तुकाराम कोळेकर, कोकण-२ । मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे, 
कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जि. ठाणे. 
[फलो-१], पुणे 

23. श्री.शरद भास्कर गिते, कौकण-२ ।तालुका कृषि अधिकारी, पनवेळ, जि. 
कृषि अधिकारी, तालुका कृषि रायगड. 
अधिकारी, पनवेल, जि. रायगड 

२४ _  श्री.मनोजकुमार बाबाराव केचे, नागपूर तालुका कृषि अधिकारी, भामरागड, जि. 
कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह- गडचिरोली. 
संचालक [गुनि], नागपूर 

२५ श्री.राजेंद्र पंढरीनाथ नेटके, औरंगाबाद ।तालुका कृषि अधिकारी, शिरूर कासार, 
मंडल कृषि अधिकारी, टेंभुर्णी, ता. जि. बीड. 
माढा, जि. सोलापूर 

२६ श्री.प्रमोद दिलीप बनकर, कौकण-१ ।तालुका कृषि अधिकारी, दोडामार्ग, जि. 
मंडळ कृषि अधिकारी, नारायणगांव, सिंधुदूर्ग. 
ता.जुन्नर, जि. पुणे 

२७ | Motes मुंजाजी जाधव, णि तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 


कृषि अधिकारी, जिल्हा बीज 
प्रमाणीकरण अधिकारी, नांदेड 


अधिकारी कार्यालय, नांदेड, जि. नांदेड. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २१२०/प्र.क्र.१७०/१५ अ 


अ.क्र | अधिका-याचे नांवव पदनाम व वाटप झालेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
सध्याची पदस्थापना महसूली विभाग 

२८ | श्री.किरण गुलाबराव मांगडे, नागपूर तालुका कृषि अधिकारी, नरखेड, जि. 
कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि नागपूर. 
अधिकारी [गुनि], अहमदनगर 

२९ | hes मारुती खताळ, औरंगाबाद । तालुका कृषि अधिकारी, मुदखेड, जि. 
कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि नांदेड. 
अधिकारी, कुर्डुवाडी जि. सोलापूर 

३० _ | श्री. आबासाहेब उत्तमराव रूपनवार, किं तालुका कृषि अधिकारी, परांडा, जि. 
मंडळ कृषि अधिकारी, इंदापूर, ता. उस्मानाबाद (श्री. महारूद्र मोरे यांच्या दि. 
इंदापूर, जि. पुणे. ३१/०३/२०२२ रोजी सेवानिवृत्तीने रिक्‍त 

होणाऱ्या पदी) 

३१ _ श्री.बालाजी बाबुराव मुंडे, | तालुका कृषि अधिकारी, किनवट, जि. 
मंडळ कृषि अधिकारी, बोधडी, ता. नांदेड. 
किनवट, जि. नांदेड 

३२ | श्री.दिपक भगवान राजपूत, अमरावती  ।तालुका कृषि अधिकारी, वरूड, जि. 
मंडळ कृषि अधिकारी, कनाशी, ता. अमरावती. 
कळवण, जि. नाशिक 

३३ श्री.प्रकाश महादेव राठोड, कौकण-१ ।मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
मंडल कृषि अधिकारी, वाई, ता. वाई, पालघर, जि. पालघर. 
जि. सातारा 

३४ _  श्री.राकेश रामलु दासरवार, अमरावती  ।तालुका कृषि अधिकारी, पांढरकवडा, जि. 
मंडल कृषि अधिकारी, पांढरकवडा, ता. यवतमाळ. 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 

३५ _  श्री.नित्यानंद मुनजाजी काळे, औरंगाबाद ।तालुका कृषि अधिकारी, परभणी, जि. 
प्रकल्प विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि परभणी. 
संजीवनी प्रकल्प, जालना 

३६ | मनिषा अरविंदराव भुजबळ, कौकण-२ ।तालुका कृषि अधिकारी, मुरूड, जि. 
कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय रायगड. 
(सांखिकी-१०), पुणे 

३७ | श्रीमती.प्रभावती भरत पाटील, ol तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
मंडल कृषि अधिकारी, पिंपरी, ता. धुळे, अधिकारी कार्यालय, जालना, जि. 
जि. धुळे जालना. 

३८ _  श्रीमती.निभा अशिष डहाके, ol तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 


कृषि अधिकारी, (फलो-२) कृआ पुणे 


अधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २१२०/प्र.क्र.१७०/१५ अ 


अ.क्र | अधिका-याचे नांववपदनाम व वाटप झालेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
सध्याची पदस्थापना महसूली विभाग 

३९ __ श्रीमती.मंजुश्री झुंबर भागवत, कोौकण-२ = | सहाय्यक संचालक, रामेती, खोपोली, जि. 
कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि रायगड. 
अधिकारी, पुणे 

go | श्रीमती.क्रांती रविन्द्रा चौधरी, ATTEN पुरवठा व मुल्यसाखळी तज्ञ तथा जिल्हा 
सहसंचालक (साखर), अहमदनगर कृषि व्यवसाय सल्लागार, जिल्हा 

अंमलबजावणी कक्ष स्मार्ट प्रकल्प, नागपूर. 

४१ । श्री.हितेंद्र राजेद्रसिंग पाटील, कोकण-२ । प्रपत्र बढती 

मंकृअ,कल्याण, ता.कल्याण जि.ठाणे मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे 
आस्थापनेवर 

४२ | श्री. निलेश शंकर राठोड, अमरावती । तालुका कृषि अधिकारी, मेहकर, जि. 
मंडल कृषि अधिकारी, शोंबाळपिंप्री, ता. बुलढाणा. 
पुसद, जि. यवतमाळ 

४३ | श्रीमती.सविता बाळासाहेब मेहर, कौकण-१ ।तालुका कृषि अधिकारी, लांजा, जि. 
मंडळ कृषि अधिकारी, साकूर, ता. रत्नागिरी. 
संगमनेर, जि.अहमदनगर 

४४  । श्री.आनंद अशोकराव कांबळे, कोौकण-२ ।तालुका कृषि अधिकारी, तळा, जि. 
मंडल कृषि अधिकारी, त्र्यंबकेश्वर, ता. रायगड. 
त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक 

४५ | श्रीमती.दिशीता सुरेडठा तिरमारे, नागपूर जिल्हा मृद चाचणी व मृद सर्वेक्षण 
मंडळ कृषि अधिकारी, कामठी, ता. अधिकारी, नागपूर, जि. नागपूर. 
कामठी, जि. नागपूर 

४६ | श्री.आमले अमोल सिताराम, अमरावती । तालुका कृषि अधिकारी, झरीझामणी, जि. 
मंडळ कृषि अधिकारी, बोरामणी, ता. यवतमाळ. 
सोलापूर (दक्षिण), जि. सोलापूर 

४७ । श्रीमती.सुलक्षणा जगन्नाथ पाटोळे, नागपूर तालुका कृषि अधिकारी, गोरेगांव, जि. 
मंडळ कृषि अधिकारी, करंजी, ता. गोंदिया. 
पाथर्डी, जि. अहमदनगर 

४८ | श्री. दिपाली वसंत कुंभार, नागपूर तालुका कृषि अधिकारी, हिंगणा, जि. 
कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, नागपूर. 
[आयुक्‍त कक्ष], पुणे 

४९ । श्रीमती.अश्विनी संदिप घाटकर, कोकण-१ ।तालुका कृषि अधिकारी, कुडाळ, जि. 


कृषि अधिकारी, किटकनाशक चाचणी 
परिक्षण प्रयोगशाळा, पुणे 


सिंधुदुर्ग. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २१२०/प्र.क्र.१७०/१५ अ 


अ.क्र अधिका-याचे नांववपदनाम व वाटप झालेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
सध्याची पदस्थापना महसूली विभाग 

yo _  श्री.अस्वले मनोज हिरामण, अमरावती । सहायक संचालक, रामेती, अमरावती. 
मंडल कृषि अधिकारी, समशेरपूर, ता. 
अकोले, जि. अहमदनगर 

५१ | श्रीमती.अर्चना शांकरराव नागरगोजे, कोौकण-२ । तालुका कृषि अधिकारी, पोलादपूर, जि. 
कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, रायगड. 
[मृसंपाक्षेव्य-४], पुणे 

५२ _ श्री.अनिल फत्तेसिंग गावित कौकण-१ ।तालुका कृषि अधिकारी, राजापूर, जि. 
मंडल कृषि अधिकारी, हरसूल-१, ता. रत्नागिरी. 
त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक 

५३ | श्रीमती.वैश्ाली योगेञठा मुळे, कौकण-१ । तालुका कृषि अधिकारी, कणकवली, जि. 
कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, सिंधुदूर्ग. 
[कृप्रवनि], पुणे 

yg श्री.गंगाधर जयवंतराव बळवंतकर, | अमरावती | तालुका कृषि अधिकारी, उमरखेड, जि. 
मंडल कृषि अधिकारी, शिरडडाहापूर, यवतमाळ. 
ता. औढा नागनाथ, जि. हिंगोली 

yy श्रीमती.प्रज्योती सोपानराव बिचुकले, अमरावती  ।तालुका कृषि अधिकारी, अचलपूर, जि. 
कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, अमरावती. 
[विप्र-२ तेलबिया, गळीतधान्य], पुणे 

५६ श्रीमती.साजना जिजाराम इंगळे, अमरावती तालुका कृषि अधिकारी, मोशी, जि. 
कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, अमरावती. 
[मृसंपाक्षेव्य-५ आदर्श गाव], पुणे 

५७ _ श्री.नानाजी पांडुरंग भोये, कौकण-१ । तालुका कृषि अधिकारी, रत्नागिरी, जि. 
मंडल कृषि अधिकारी, तहाराबाद, ता. रत्नागिरी. 
सटाणा (बागळान), जि. नाशिक 

५८ | श्री.अमोल दत्तात्रय जोशी, अमरावती । तालुका कृषि अधिकारी, राळेगाव, जि. 
कृषि अधिकारी, तालुका कृषि यवतमाळ. 
अधिकारी, आंबेगाव, जि. पुणे 

५९  । श्रीमती.ज्योत्स्ना भगवानसिग राजपूत, नागपूर तंत्र अधिकारी, विभागीय कृषि 
कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह- सहसंचालक कार्यालय, नागपूर, जि. 
संचालक, नाशिक नागपूर. 

६०  । श्रीमती.अनुजा प्रशांत कोळी, अमरावती  । पुरवठा व मुल्यसाखळी तज्ञ तथा जिल्हा 


कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय 
(मृसंपाक्षेव्य-२),पुणे 


कृषि व्यवसाय सल्लागार, 


जिल्हा 


अंमलबजावणी कक्ष स्मार्ट प्रकल्प, वाशिम. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २१२०/प्र.क्र.१७०/१५ अ 


अ.क्र | अधिका-याचे नांववपदनाम व वाटप झालेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
सध्याची पदस्थापना महसूली विभाग 

६१ | Slated दिनकर गजबे, नागपूर तालुका कृषि अधिकारी, उमरेड, जि. 
मंडल कृषि अधिकारी, नागभीड, ता. नागपूर. 
नागभिड, जि. चंद्रपूर 

६२ _। श्रीमती.कांचन किसन तागड, नागपूर तालुका कृषि अधिकारी, राजुरा, जि. 
कृषि अधिकारी, तालुका कृषि चंद्रपूर. 
अधिकारी, नेवासा, जि. अहमदनगर 

६३ | श्रीमती.सोनाली भगवान कांबळे नागपूर तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
(शिळकर), अधिकारी कार्यालय, नागपूर, जि. नागपूर. 
कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, 

[कृप्रवनि], पुणे 

६४ | श्रीमती.चंचल भानुदास as, अमरावती = | da अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, अकोला, जि. 
अधिकारी, कल्याण, जि. ठाणे अकोला. 

६५ श्रीमती.लालन विठ्ठल राजपूत नागपूर da अधिकारी, उपविभागीय कृषि 
मंडल कृषि अधिकारी, शादिंखेडा, ता. अधिकारी कार्यालय, देवरी, जि. गोंदिया. 
सिंदखेडा, जि. धुळे 

gg । श्रीमती.आश्विनी वेभव गोडसे नागपूर तालुका कृषि अधिकारी, सावली, जि. 
मंडल कृषि अधिकारी, श्रीरामपूर, ता. चंद्रपूर. 
श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर 

६७ श्रीमती. स्वाती सुभाषसिंग परदेशी, नागपूर तालुका कृषि अधिकारी, चार्मोशी, जि. 
कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, गडचिरोली. 

[विप्र-५ (सेंद्रिय शेती)], पुणे 

६८ | श्रीमती वेशाली शेखर पाटील लोहोट नागपूर तालुका कृषि अधिकारी, अहेरी, जि. 
कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि गडचिरोली. 
अधिकारी, नागपूर 

६९ _। श्री.वरुण गोरख पाटील नाशिक पुरवठा व मुल्यसाखळी तज्ञ तथा कृषि 
मंडल कृषि अधिकारी, पिंपळगाव, ता. व्यवसाय सल्लागार जिल्हा अंमलबजावणी 
निफाड, जि. नाशिक कक्ष नाशिक (स्मार्ट) 

७० श्रीमती.योगिता दत्तात्रय फटकाळ'मुंडे), नागपूर तालुका कृषि अधिकारी, एटापल्ली, जि. 
कृषि अधिकारी, (मृदसंधारण) कृआ पुणे गडचिरोली. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 
(अ) सदर पदोन्नती ही मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये 
दि. ०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २१२०/प्र.क्र.१७०/१५ अ 


प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहे. 

(आ) श्री. हितेंद्र पाटील यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहन अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ मध्ये नियम ४०, परिशिष्ट-२, अट क्र. 
१८ नुसार तात्पुरत्या स्वरूपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा 
कालावधी हा आदेझाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील त्यानंतर श्री. पाटील यांनी कृषि विभागाच्या 
आस्थापनेवर हजर होणे आवश्‍यक राहील. 

(ब) सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा हक्क 
सांगता येणार नाही. 

(क) संबंधित अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब पदावरील तात्पूरती पदोन्नती नाकारल्यास 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि. १२/०९/२०१६, सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, दि. ०१/०८/२०१९मधील 
तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील 
दोन वर्षी (सन २०२१-२२ व २०२२-२३) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या 
वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२३-२४) महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची 
पात्रता तपासण्यात येईल. 

(ड) सदर अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब पदावरील तात्पूरती पदोन्नती ही सदर 
अधिकाऱ्यांविरूध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू झालेली नाही वा 
प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

(इ उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ 
अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्हानास आणण्यात येते 
की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन अधिसूचना दि. २१/०६/२०२१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होणे 
आवर्यक आहे. 

३. प्रस्तृतच्या सन 2020-29 निवडसूचीतील अ.क्र. ५२ व अ.क्र. ६४ येथील अनुक्रमे श्रीमती कविता महादेव 
तागडे (नागपुर विभाग) व श्रीमती शार्मिला नरेंद्रसिंग जाधव (अमरावती विभाग) यांचे महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब 
संवर्गातील पदोन्नतीने पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. यामुळे त्यांच्या महाराष्ट्र कृषि 
सेवा, गट-ब या पदोन्नतीच्या पदावरील ज्येष्ठतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. 

४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २१२०/प्र.क्र.१७०/१५ अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१०१४४४४७२००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2022.03.10 14:46:11 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

१०.सर्व सह सचिव/उप सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१२.उप सचिव (कार्या. १२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१४.संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१५.संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) 
पुणे) 

१६.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१८. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१९. निवड नस्ती /१५ओ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


